विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय 
संघटनेची पुनर्रचना करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ९४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. STAT ११९३/५४७/(६०)/का.एक, दि.१३.०१.२००० 
२) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. इएसटी २०११/२१७५/प्र.क्र.४५८/दोन, दि.१४.०३.२०११ 
३) धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.७५६,दि.२३.०८.२०१२ 
४) धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालयीन आदेश क्र.५९१,दि.१०.०८.२०१७ 
५) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. संकोर्ण २३१७/प्र.क्र.१२/का.१, दि.३०.०६.२०१८ 
६) धर्मादाय उप आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/निरी-५/५२५३/२०२३, दि.१६.१०.२०२३ 
७) धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/निरी-५/१४८/२०२४, दि.०५.०१.२०२४ 


प्रस्तावना : 

संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विधि वब न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय संघटनेची पुनर्रचना 
करण्यात आली होती. तथापि, दरम्यानच्या काळात धर्मादाय संघटनेतंर्गत स्थापित नवीन कार्यालये, प्रशासकोय सोय 
विचारात घेता, धर्मादाय संघटनेची नव्याने VACA करणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ६ ब ७ येथील पत्रांन्यये शासनास 
प्रापत झाला आहे. यानुषंगाने विधि व न्याय विभागाच्या अधिनस्त धर्मादाय संघटनेची पुनर्रचना करण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 
शासन निर्णय : 
विधि ब न्याय विभागाच्या अधिनस्त महाराष्ट्र राज्यातील धर्मादाय संघटनेची खालील प्रमाणे पुनर्रचना करण्यात 
येत आहे: 
अक्र | विभागा | विभागातअंंतर्भूजिलहे | । 
१ | मुंबई | मुंबई (मुख्यालय), बृहन्मुंबई, ठाणे, पालघर व रायगड 
२ नाशिक नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार 
3 पुणे पुणे, अहमदनगर, सातारा व सोलापूर 
४. |  कोल्हापू | कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिं 
५ | छत्रपती संभाजीनगर | छत्रपती संष ब जालना 
द लातूर लातूर, बीड व धाराशिव 
७ | नांदेड | नांदेड, परभणी व हिंगोली 
८ | अमरावती | मरावती, अकोला, बुलढाणा, यबतमाळ व वाशिम 
8 नागपूर नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर ब गडचिरोली 


2. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्‍वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ३आ(२) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करुन, उपरोक्‍त विभागांकरिता या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रादेशिक प्रमुख 
घोषित करण्यात येत आहेत. 


8. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-१ 


तसेच, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक मधील अ.क्र.१ ते ३, नियम 


२ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन, धर्मादाय संघटनेंतर्गत अधिका-यांना विभाग प्रमुख/प्रादेशिक कार्यालय 
प्रमुख/कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यबाबतचे यापूर्वीचे सर्ब शासन निर्णय/कार्यालयीन आदेश अधिक्रमित 
करुन, धर्मादाय संघटनेतील अधिका-यांना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे विभाग 
प्रमुख/प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख/कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच 
मर्यादित राहतील. 


डॅ. 


तसेच, धर्मादाय संघटनेंतर्गत कार्यालयांकरिता बीम्स प्रणालीवरील अनुदान वाटप/खर्च, इ. बाबींसाठी धर्मादाय 


संघटनेतील अधिका-यांना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-क मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित 


राहतील. 


ष्‌. 


तसेच, धर्मादाय संघटनेतील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील पदांवर सरळसेवा, पदोन्नती व 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्याकरिता या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-ड मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्‍ती प्राधिकारी 
घोषित करण्यात येत आहेत. 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१३२५५०४३१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANISHA ANIL पा शकत वी 
KADAM या 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


£0 (३ क आ. ०८ www 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
मा. उप मुख्यमंत्री (विधि ब न्याय) महोदयांचे सचिव. 
महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


. धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. सर्व धर्मादाय सह आयुक्‍त/धर्मादाय उप आयुक्‍त/सहायक धर्मादाय आयुक्‍त (धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, सर्व जिल्हे (धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे 

११. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थ-११/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. विधि व न्याय विभाग (कार्यासन १५/१७/२३/२४/२५), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-१ 


विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०२३/प्र.क्र.९६०/का.१९, दि.९४.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


धर्मादाय संघटनेतंर्गत प्रादेशिक विभाग प्रमुख 


अ.क्र. प्रादेशिक विभाग प्रमुख विभागांतर्गत जिल्हे 
१ । धर्मादाय सह आयुक्‍त, बृहन्मुंबई बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर 
२ | धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नाशिक नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार 
३ | धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), पुणे पुणे, अहमदनगर, सातारा व सोलापूर 
४ | धर्मादाय सह आयुक्‍त, कोल्हापूर कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 


Q | धर्मादाय सह आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर । छत्रपती संभाजीनगर व जालना 


६ | धर्मादाय सह आयुक्त, लातूर लातूर, बीड व धाराशिव 

७ | धर्मादाय सह आयुक्‍त, नांदेड नांदेड, परभणी व हिंगोली 

८ | धर्मादाय सह आयुक्‍त, अमरावती अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वाशिम 
९ | धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नागपूर नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर ब गडचिरोली 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-१ 


विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/का.१, दि.९४.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-ब 


धर्मादाय संघटनेंतर्गत कार्यालयांसाठी वित्तीय बाबींकरिता कार्यालय प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख 


अ.क्र. | कार्यालय | कार्यालय प्रमुख प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख विभाग प्रमुख 
१ मुख्यालय धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंब धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंब 
२ | बृहन्मुंबई | धर्मादाय सह आयुक्त, बृहन्मुंब धर्मादाय सह आयुक्‍त, बृहन्मुंब 
३ ठाणे धर्मादाय उप आयुक्‍त, ठाणे 
डु रायगड सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, रायगड 
ष्‌ पालघर सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, पालघर 
& नाशिक धर्मादाय सह आयुक्‍त, नाशिक धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नाशिक 
9 धुळे सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, धुळे 
८ जळगांव धर्मादाय उप आयुक्‍त, जळगांव 
९ नंदुरबार सहायक धर्मादाय आयुक्त, नंदुरबार 
१० पुणे धर्मादाय सह आयुक्‍त, पुणे धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), पुणे 
११ अहमदनगर धर्मादाय उप आयुक्‍त, अहमदनगर 
१२ सातारा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, सातारा 
१३ सोलापूर धर्मादाय उप आयुक्‍त, सोलापूर 
3 कोल्हापूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, कोल्हापूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, कोल्हापूर 
१५ | सांगली | धर्मादाय उप आयुक्त, सां 
१६ | रत्नागिरी | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, रत्नागिरी 
१७ |. सिंधुदुर्ग | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, सिंध 
शट TAT सं* धर्मादाय सह आयुक्‍त, छत्रपती संभ धर्मादाय सह आयुक्‍त, छत्रप धर्मादाय आयुक्‍त, 
१९ जालना सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, जालना संभाजीनगर महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२० लातूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, लातूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, लातूर 
२१ | बीड | धर्मादाय उप आयुक्‍त, 4 
२२ धाराशिव सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, धाराशिव 
२३ नांदेड धर्मादाय सह आयुक्‍त, नांदेड धर्मादाय सह आयुक्‍त, नांदेड 
२४ | परभणी | सहायक धर्मादाय आयुक्त, परभण् 
२५ | हिंगोली | सहायक धर्मादाय आयुक्त, हि 
२६ | अमरावती | धर्मादाय सह आयुक्‍त, अमराव धर्मादाय सह आयुक्‍त, अमराव 
२७ अकोला धर्मादाय उप आयुक्‍त, अकोला 
RC बुलढाणा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, बुलढाणा 
२९ यवतमाळ सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, यवतमाळ 
३० बाशिम सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, वाशिम 
३१ नागपूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, नागपूर धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नागपूर 
३२ | वर्धा | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, वश 
33 भंडारा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, भंडारा 
av गोंदिया सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गोंदिया 
३५ चंद्रपूर सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, चंद्रपूर 
३६ गडचिरोली सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गडचिरोली 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-१ 


विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/का.९, दि.९४.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-क 


धर्मादाय संघटनेंतर्गत कार्यालयांकरिता आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी 


am | कार्यालय | आहरण व संवितरण अधिकारी नियंत्रक अधिव 
g मुख्यालय सहायक लेखा संचालक / सहायक धर्मादाय आयुक्त, | धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंब 
महाराष्ट्र राज्य (मुख्यालय), मुंबई 
२ | बृहन्मुंबई | धर्मादाय उप आयुक्त, बृहन्मुंब 
३ ठाणे धर्मादाय उप आयुक्‍त, ठाणे 
डु रायगड सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, रायगड 
ष्‌ पालघर सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, पालघर 
द नाशिक धर्मादाय उप आयुक्‍त, नाशिक धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नाशिक 
७ धुळे सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, धुळे 
८ जळगांव धर्मादाय उप आयुक्‍त, जळगांव 
९ नंदुरबार सहायक धर्मादाय आयुक्त, नंदुरबार 
१० पुणे धर्मादाय उप आयुक्त, पुणे धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), पुणे 
११ अहमदनगर धर्मादाय उप आयुक्‍त, अहमदनगर 
१२ सातारा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, सातारा 
१३ सोलापूर धर्मादाय उप आयुक्‍त, सोलापूर 
ay कोल्हापूर धर्मादाय उप आयुक्‍त, कोल्हापूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, कोल्हापूर 
सचिव, देवस्थान व्यवस्थापन समि 
१५ | सांगली | धर्मादाय उप आयुक्त, सां 
१६ | रत्नागिरी | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, रत्नागिरी 
१७ | feat | सहायक धर्मादाय आयुक्त, सिंध 
१८ | छत्रपती संभाजीनगर | धर्मादाय उप आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर धर्मादाय सह आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर 
१९ जालना सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, जालना 
२० लातूर धर्मादाय उप आयुक्‍त, लातूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, लातूर 
Rf ats | धर्मादाय उप आयुक्‍त, व 
२२ धाराशिव सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, धाराशिव 
२३ नांदेड धर्मादाय उप आयुक्‍त, नांदेड धर्मादाय सह आयुक्‍त, नांदेड 
२४ | RT| सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, THM 
२५ | हिंगोली | सहायक धर्मादाय आयुक्त, हिं 
२६ | अमरावती | धर्मादाय उप आयुक्‍त, अमराव धर्मादाय सह आयुक्‍त, अमराव 
२७ अकोला धर्मादाय उप आयुक्‍त, अकोला 
२८ बुलढाणा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, बुलढाणा 
२९ यवतमाळ सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, यवतमाळ 
30 बाशिम सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, वाशिम 
३१ नागपूर धर्मादाय उप आयुक्‍त, नागपूर धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नागपूर 
२२ | वर्धा | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, व 
३३ भंडारा सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, भंडारा 
av गोंदिया सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गोंदिया 
३५ चंद्रपूर सहायक धर्मादाय आयुक्त, चंद्रपूर 
२६ | गडचिरोली | सहायक धर्मादाय आयुक्‍त, गडचिरोली 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/कार्या-१ 


विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए-२०२३/प्र.क्र.१६०/का.१, दि.९४.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-ड 


धर्मादाय संघटनेतील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड मधील पदांवर सरळसेवा/पदोन्नती/प्रतिनियुक्‍तीने नियुक्‍तीकरिता 


नियुक्‍ती प्राधिकारी 
अ.क्र. पंवर्ग व पदनाम 1 नियुक्तीप्राधिारी 11 प्राधिव 
i गट-ब ( पत्रित) 
विधि सहायक 
स्थापत्य अभियंता 
a > शष धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 
२ गट-क 
निरीक्षक 
वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक-टंकलेखक 
३ गट-ड वभाग (व त्याअंतर्गत जिल्हे) ।____ नियुक्ती प्राधिकारी | 
आदेशिका वाहक  । मुंबई धर्मादाय आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, 
दप्तरी (मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर) मुंबई 
नाशिक धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नाशिक 
(नाशिक, धुळे, जळगाव व नंदुरबार) 
पुणे धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), पुणे 
(पुणे, अहमदनगर, सातारा व सोलापूर) 
कोल्हापूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, कोल्हापूर 
(कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग) 
TATA संभ धर्मादाय सह आयुक्‍त, छत्रप 
(छत्रपती संभाजीनगर व जालना) संभाजीनगर 
लातूर धर्मादाय सह आयुक्‍त, लातूर 
(लातूर, बीड ब धाराशिव) 
नांदेड धर्मादाय सह आयुक्‍त, नांदेड 
(नांदेड, परभणी व हिंगोली) 
मराव धर्मादाय सह आयुक्‍त, अमराव 


(अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व वाशिम) 
नागपूर धर्मादाय सह आयुक्‍त (१), नागपूर 
(नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर ब गडचिरोली) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


